राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम व दृष्टी 
क्षीणता कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता 
आवश्‍यक असणारी औषधे व साहित्य 
सामुग्रीच्या खरेदीस vara मान्यता 
मिळण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५४/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/अंनिका/ 
प्रशासकीय मान्यता शुध्दिपत्रक/१४९१-९२/१८, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८. 
२) झासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 

संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम व दृष्टी क्षीणता 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करीता आवश्‍यक असणारी यंत्र सामुग्रीच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयात ज्या ठिकाणी “औषधे व साहित्य सामुग्री” असे नमूद केले आहे 
त्याऐवजी “यंत्र सामुग्री” असे वाचावे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०११५४५०६८५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. Pedgaonkar 


S A DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C 
7 . S = Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Social Justice 
P e d १0 ‘al k al And Special Assistance Department 
(1 Date: 2018.12.01 15:53:15 --05'30' 
(सु. अ. पेडगांवकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय शृध्दिपत्रक क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र. ४५४/आ -७ 


प्रत :- 

१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२ 
3 
8 
4 


es 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


-00 


S 
YS Fe Yer Trlr Sr चानकरल 


८ 


अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


